निविदा प्रक्रिया विषयक सर्व टप्प्यांवर सल्ला आणि 
मार्गदर्शन (End to End Key Solution) करण्याबाबत 
मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेच्या 
रु.७३,९२,११०/- इतक्या सल्ला शुल्क खर्चास कार्योत्तर 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान विभाग, Gov. Reso.No:GAD-AIda ०८०/४/ 
209¥/-0/O DIRECTORATE OF IT-DIT(MH), दि.९ मे, २०१९ 
2) Gov.Reso.No :(360-मातंस ०८०/४/२०१४/-७/७ DIRECTORATE OF IT- 
DIT(Mh), f&.04.90.2023 
3) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र H.-F APAAQO2)/SKE प्रमा./ 
का-७/९९८, दिनांक ३०.३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.९.५.२०१९ नुसार राज्य शासनाच्या विविध 
विभागांना माहिती तंत्रज्ञान निविदा प्रक्रिया विषयक सल्ला देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया विषयक सर्व 
टप्प्यांवर सल्ला आणि मार्गदर्शन (End tp End Key Solution) पुरविण्यासाठी निविदा सूचनेचा मसुदा 
तयार करणे, निविदा प्रक्रियेचे वेळापत्रक निश्चित करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे जाहिरात संस्थांची 
अर्हता निश्चित करणे , अर्जाची छाननी करणे, अंतिम निष्कर्षापर्यंत येणे अशा बाबींसाठी वाचा येथील 
शासन निर्णय दि.९.५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत निश्चित 
करण्यात आलेल्या Far अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेच्या सेवा शुल्काची अदायगी करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महासंचालनालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या 
संस्थेमार्फत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागार, वरिष्ठ सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार तसेच 
सहयोगी सल्लागार या पदांच्या मानधनासाठी रु. ७३,९२,११०/- (अक्षरी रुपये त्र्याहत्तर लाख ब्याण्णव 
हजार एकशे दहा फक्त ) इतका खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, ००१,संचाळन व 
प्रशासन (००)(०१) प्रसिध्दी संचालक (अनिवार्य) (२२२०००४३) १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातून सन 
२०२३-२४ मधील उपलब्ध निधीतून भागविण्यास कार्योत्तर प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 


२. Fad अन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेमार्फत खाली दिलेल्या AIAN कामाचा 
कालावधी व त्यासाठी झालेला सेवा शुल्क याबाबतचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे :- 


अ.क्र. शाखा सेवेचा कालावधी देयक क्रमांक व दिनांक रक्‍कम रु. 
(सर्व करांसहित) 
शि वृत्तचित्र शाखा दि.२३.१.२०२३ ते 1.IN91MH3M007430 रु.१०,१६,३३४/- 
दिर करकर 2. IN9IMH3M007433 
२ प्रदर्शाने शाखा दि.१९.५.२०२३ ते IN91MH3M028793 रु.१७,६३,९८२/- 
दि.१८.७.२०२३ 
2: नवमाध्यम शाखा दि.११.९.२०२३ ते IN91MH3M046502 रू.१९,५०,८९४/- 
दि.१०.११.२०२३ 
ठु. दि.२९.११.२०२३ ते IN91MH3M055872 रु.२६,६०,९००/- 
दि.२८.१.२०२३ 
एकूण रु.७३,९२,११०/- 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, दि. १७ 
एप्रिल, २०१५ नुसार भाग पहिला, उप विभाग-चार मधील अ.क्र.११ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बाह्य 
यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणाऱ्या कामाचा खर्च मंजूर करणेबाबत प्रशासकीय विभागास पूर्ण अधिकार 
आहेत. 


४. मे.अर्न्स्ट अँन्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेकडे सोपविलेले काम समाधानकारकरित्या पूर्ण केळे 
असल्याचे तसेच संस्थेने सादर केलेली देयके तपासली असून ती बरोबर असून सदर देयके यापूर्वी 
अदा करण्यासाठी लेखा व कोषागारे कार्यालयात सादर करण्यात आली नसल्याचे महासंचालनालयाने 
प्रमाणित केले आहे. 


५. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, ००१,संचालन व प्रशासन (००)(०१) 
प्रसिध्दी संचाळक (अनिवार्य) (२२२०००४३) १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातून सन २०२३-२४ मधील 
उपलबध तरतुदींच्या मर्यादेत विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३११५४०४४४७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by 0॥॥४॥॥॥२१0॥२॥0 NANDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048acba70 


7£3af98 1 bf515548266, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N A \ N D F K A \ R serialNumber=62861E2C588076DA807403FE9012F 1 9FCC79CFD6 
21047A784178829F75A0C6F2, cn=VIJAY MAROTRAO NANDEKAR 


Date: 2024.03.31 18:45:06 +05'30° 


(वि. मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.९६/मावज-१ 


५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२.प्रधान सचिव (मा. व ज.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६.संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 
१७. उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


